बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, 
२०१५ अंतर्गत बालकांसाठी संस्था चालविणाऱ्या 
शासकीय व स्वयंसेवी संस्थांचे सन २०१५-१६ व 
सन २०१६-१७ मधील प्रलंबित अनुदान वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक- बालगृ-२०२०/प्र.क्र.५०/का-०८ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

तारीख- ३० मार्च, २०२१. 

वाचा :- 
शासन निर्णय क्र. बालगृ-२०२०/प्र.क्र.५०/का-०८, दि.१४/१०/२०२० 


प्रस्तावना:- 

महिला व बाल विकास विभागांतर्गत बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ 
अंतर्गत बालकांसाठी संस्था चालविणाऱ्या शासकीय व स्वयंसेवी संस्थांचे सन २०१५-१६ व सन २०१६-१७ 
मधील प्रलंबित अनुदान वितरीत करणेबाबतच्या वाचा क्र.१ येथील शासन निर्णयातील विवरणपत्रामधील 
संगणक संकेतांकामध्ये (२२३५ ११४७) या ऐवजी (११४७ २२३५) व (२२३५ ३०३२) ऐवजी (३०३२ २२३५) अशी 
अनावधानाने टंकलेखन चुक झालेली असून सदर चूकीच्या अनुषंगाने शुद्धीपत्रक निर्गमित करण्याची बाब 
शासन विचाराधीन होती. 


शासन शुद्धीपत्रक :- 

महिला व बाल विकास विभागांतर्गत बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ 
अंतर्गत बालकांसाठी संस्था चालविणाऱ्या शासकीय व स्वयंसेवी संस्थांचे सन २०१५-१६ व सन २०१६-१७ 
मधील प्रलंबित अनुदान वितरीत करणेबाबतच्या वाचा क्र.१ येथील शासन निर्णयातील विवरणपत्र 
पुढीलप्रमाणे वाचावे 


(रु.लक्ष) 
प्रधान/लेखाशिर्ष/उद्दीष्ट/ संगणक सांकेतांक अर्थसंकल्पीय | यापुर्वी वितरीत | प्रस्तावित 
अंदाज निधी वितरण 
१ २ 3 8 
मागणी क्र.एक्स०१, ६७५४.२३ २२९२.०० १९४.०० 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
०२, समाजकल्याण, 
१०२, बालकल्याण, 
०२ स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान 
(०५) (०२) निराश्रीत बालकांसाठी संस्थेतर सेवा (कार्यक्रम) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२२३५ ११४७ 
(०२)(०३) संगोपन व संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांसाठी 9923.98 ८५२.०० २३.०० 
संस्था चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान 
(अनिवार्य) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२२३५ ३०४१) 
एकुण ७९३७.९७ ३१४४.०० २१७.०० 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः बालगृ-२०२०/प्र.क्र.५०/का-०८ 


२. 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२१०३३०१२२२५९१६३० असा आहे. हे शासन 
शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by RAVINDRA SITARAM JARANDE 
DN: =I 


-79b9b3f859a90ec537946c37d5876e64ce525 
ICode=400032, NTRALAYA,MUMBA, 


RAVINDRA 0000000 
-4d2dc3dbd5c0f35a66a84c93b4cead367c64cc2bc9d73 
91e9a053988a2f81b64, ou=WOMEN AND CHILD DEVLOPMENT, 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, cn=RAVINDRA SITARAM. 
Date: 2021.03.30 12:30:34 +05'30' 


(र. सि. जरांडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 


मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


७. प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 


९. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 


१०, 


११ 


१६. 
१७. 
as नस्ती, का-०८. 


॥14 


महाळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 


.सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. 
१३. 
१४. 
१६५. 


उपायुक्त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुकक्‍्तालय,पुणे 

कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७), मंत्रालय, मुंबई 

कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (का-१४७२), मंत्रालय, मुंबई 

कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 
बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 

सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 

सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


